महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १४ जून, २०१८ 
शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकाची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली 
करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थाप 
श्रीमती | टंकळलेखकाचे नांव विभाग 
| १_| २ ३ 1 | 4 
| १|श्री [Paras ग्राम विकास विभाग महसूल व वन विभाग 


२. बदली झालेल्या लिपिक-टंकळेखकास संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करुन या 
विभागास कळवावे. तसेच बदली झालेल्या लिपिक-टंकळलेखकाने त्यांची पदस्थापना केलेल्या 
विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


३. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०६१४१७२८२८६८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


e Digitally signed by Gaj Bhimrao Gurav 
Ga anan DN: त्वा, o=Government Of Maharasht | Administrat 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c0050509 1 80a8021798a5c1ed41ada8 
72725a47b4f0, 


Bhimrao Gurav याशा 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), ग्राम विकास (संबंधित 
विभाग/महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मंत्रालयीन 
सह/उप सचिव (आस्थापना) विकास विभाग. महसूल व वन विभाग विभागांमार्फत) 

३. /उप सचिव (आस्थापना), ग्राम विकास विभाग/ व वन विभाग, 
मंत्रालय 

४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


